कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील उप आयुक्‍त गट-अ, सहायक 
आयुक्‍त, गट-अ व कौशल्य विकास मार्गदर्शन 
अधिकारी गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती बदल्या-२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य ,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
क्रमांक : बदली-२०२३/प्र.क्र.१५४ (२) /प्रशा-२ (रोजगार) 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :०१ ऑगस्ट, २०२३ 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील 
तरतुदीनुसार नियतकालिक व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
नियतकालिक बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील उप आयुक्‍त गट-अ, सहायक आयुक्‍त गट-अ व कौशल्य 
विकास मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब ॒ संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची 
विनंतीने बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र. । नांव सध्याचे ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

(अ २ ३ ४ 

7 श्री.सु.द.सैंदाणे उप आयुक्त, उप आयुक्‍त, कौडल्य 
उप आयुक्त कौशल्य विकास, | विकास, रोजगार व 
(गट-अ) रोजगार व उद्योजकता | उद्योजकता विभागीय 

विभागीय आयुक्तालय, | आयुक्तालय, नाशिक 
औरंगाबाद (रिक्‍्तपदी) 

२ श्री.स.ता.जाधव जिल्हा कौडाल्य विकास, | जिल्हा wares विकास, 
सहा.आयुक्‍त (गट- | रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता 
3H) मार्गदर्शन केंद्र, सोलापूर | मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 

(रिक्‍्तपदी) 

३ श्रीमती जिल्हा कौशल्य विकास, | जिल्हा wares विकास, 
प्रा.यो.बारस्कर रोजगार व उद्योजकता | रोजगार व उद्योजकता 
सहा.आयुक्त मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा | मार्गदर्शन केंद्र, 
(गट-अ) अमरावती 

(बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
पदी) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१५४ (२) /प्रशा-२ (रोजगार) 


४ श्री.शै.अ.भगत जिल्हा कौशल्य विकास, | विभागीय आयुक्तालय, 
मागदर्शन अधिकारी | रोजगार व उद्योजकता | नवी मुंबई आयुक्तालय 
(गट-ब) मार्गदर्शन केंद्र, | (Rad पदी) 


मार्गदर्शन अधिकारी, 
(गट-ब) चंद्रपूर 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालय यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात 
आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 

३. सदर बदली विनतीनुसार असल्याने त्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवास भत्ता, दैनंदिन 
भत्ता तसेच पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. सबंधित अधिकारी बदलीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबतचा अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 

५. बदली झालेल्या अधिकारी यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे सदर कृती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांच्याविरुघ्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. वरीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये व महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने बदलीने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सबंधित 
अधिकाऱ्यांना मुळ पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने परत करावेत. 

७. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥80/99॥॥.00०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०८०११६०९१३७६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. कि 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353160fac 
64808fec76c25d6d90, 


A SANKHE र 
(प्रभाकर संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासरन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय 
२. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

मुंबई-४० 00 32. 
३. मा.प्रधान सचिव, कौडाल्य, रोजगार व उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय 

सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१५४ (२) /प्रशा-२ (रोजगार) 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

५. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

६. संबंधित उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयामार्फत) 

७. संबंधित सहायक आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SYA SAA A) 

८. after व लेखा अधिकारी, अधिदान व ळेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयामार्फत) 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडाल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SYA SAA) 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


